Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ८ ] 


गुरूवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ /फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ३९ , किंमत : रुपये १०-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही. 


१-११ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-३९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना 
अधिसूचना : नेमणुका , 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन - कावि -६१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९ १७, दि . २६-१०-२०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


अ .- एक -१ ( ३१६१) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१३-१४ , गांव तातरा, तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती . 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . किंवा गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ 


० २८ 


२ 


२ 


०३५ 


३ 


३ 


००९ 


४ 


८ 


१२५ 


५ 


५६ अ 


० ०५ 


६ 


५६ क 


० १० 


७ 


५८ अ 


० ९ ७ 
० ९ ८ 


८ 


५८ ब 


९ 


५८ क 


० ९ ७ 


१० 


८६ 


० १६ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


५२० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: गर्गा मध्यम प्रकल्प, धारणी . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सामाजाला मिळणारे लाभ 


.. 


: गर्गा मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 

प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे . आर. जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 
त्यामुळे शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच 
औद्योगिक वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे . यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जिवनमान उंचावून 
रोजगार तसेच आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ /फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही : सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता 
नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन - कावि-६२-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९ १६ , दि . २६-१०-२०१८ अन्वये प्रारभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे : 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२०११-१२ , गांव तातरा , तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती. 


अ.क्र . 


भूमापन क्र . किंवा गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ 


० १२ 


२ 


२ 


१४० 


३ 


३ 


२३० 


४ 


४ 


० २६ 


५ 


८ 


० २० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


६ 


८ अ 


० १३ 


७ 


९ 


०५१ 


८ 


१० 


० १५ 


९ 


५५ 


२०३ 


१० 


५६ अ 


२०० 


११ 


५६ ब 


१ ९ ० 


१२ 


५६ क 


० ८० 


१३ 


५६ ड 


०६० 


१४ 


५६ इ 


०६० 


१५ 


५ ९ 


५६७ 


१६ 


६१ 


५३६ 


१७ 


६२ 


०७० 


१८ 


६३ 


० ५७ 


१ ९ 


६४ अ 


१२० 


२० 


६४ ब 


१८३ 


२१ 


६४ क 


१ २० 


२२ 


६५ 


६४४ 


२३ 


६६ 


२३३ 


२४ 


६७ 


२३० 


२५ 


६८ 


१८७ 


२६ 


७२ 


१५७ 


२७ 


७३ 


१ १६ 


२८ 


७५ 


१५३ 


२ ९ 


७६ अ 


३६९ 


३० 


७६ ब 


२०० 


३१ 


७७ 


२५५ 


३२ 


७८ 


००८ 


३३ 


७ ९ 


०३६ 


३४ 


८० 


४ ७२ 


३५ 


८१ 


७०५ 


३६ 


८२ 


२५१ 


३७ 


८३ 


३२१ 


३८ 


८४ 


१०५ 


३ ९ 


८५ 


१४८ 


४० 


८६ 


० २४ 


४१ 


८७ 


०७२ 


४२ 


८८ 


०४८ 


४३ 


८ ९ 


२४४ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


७ ९ ३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: गर्गा मध्यम प्रकल्प, धारणी. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सामाजाला मिळणारे लाभ 


: गर्गा मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 
: प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे . आर. जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 
त्यामुळे शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . तसेच 
औद्योगिक वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे . यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जिवनमान उंचावून 
रोजगार तसेच आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही : सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता 
नाही . 


अमरावती : 
दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ . 


ओमप्रकाश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - भूसंपादन - इवद- २८५-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १३५, दिनांक २५-०७-२०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे घरांचे आहे, परंतु मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग यांचे 
कार्यालयीन पत्र क्रमांक उपआ -पुनर्व- अका- कावि -१९ ०९ -२०१७, दिनांक २६-१०-२०१७ अन्वयेजिगांव प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ लागू होत असल्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ नुसार पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना लागू करणे योग्य होणार नाही असे कळविण्यात 
आले असल्यामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट करण्याची आवश्यकता नाही . 


अ .- एक -२ ( ३१६१ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) ( इमारत व दळणवळण ) बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या घरांचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-२००८-२००९ , मौजे कोदरखेड, ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा 
अनुक्रमांक घर क्रमांक बांधकाम क्षेत्र 

एकूण 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


खुले क्षेत्र 


चौ.मी. 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


१ ९ ६ 


५.४० 


९ ३.०० 
६३.०० 


९९.०० 
६३.०० 


२ 


०.०० 


१ ९ ७ 
१ ९ ८ 


३ 


११ ९ .०० 


१७.५० 


१३६.५० 
३५४.०० 


४ 


१९९ अ 


१४४.०० 


२१०.०० 


५ 


१९९ब 


९ ४.०० 


२६.०० 


१२०.०० 


६ 


२०० 


१ ९ .३४ 


३३.६६ 


५३.०० 


७ 


२०१ 


५२.५० 


२२.५० 


७५.०० 


८ 


२०२ 


४५.६४ 


२८४.३६ 


३३०.०० 


P 


२०३ 


८१.३७ 


८३.६३ 


१६५.०० 


१० 


२०४ 


३६.०० 


१०.०० 


४६.०० 


११ 


२०५ 


९ ०.२४ 


३४.२६ 


१२४.५० 


१२ 


२०६ 


५०.८ ९ 


१०८.११ 


१५ ९ .०० 


१३ 


२०७ 


१३२.३७ 


६२.६३ 


१ ९ ५.०० 


१४ 


२०८ 


७१.४० 


१२६.०० 


५४.६० 
३८.५० 


१५ 


२० ९ 


७४.५० 


११३.०० 


१६ 


२१० अ 


३०.०८ 


६०.०० 


२९.९ २ 
३ ९ .०० 


१७ 


२१० ब 


१०१.०० 


१४०.०० 


१८ 


२११ 


०.०० 


३२.२५ 


३२.२५ 


१ ९ 


२११ अ 


३४.२४ 


०.०० 


३४.२४ 


२० 


२११ ब 


४ ९ .५७ 


५४.९ ३ 


१०४.५० 


२१ 


२१२ अ 


२७.०० 


१०.०० 


३७.०० 


२२ 


२१२ ब 


५३.०० 


०.०० 


५३.०० 


२३ 


२१२ क 


३७.५० 


०.०० 


३७.५० 


२४ 


२१३ अ 


४८.०० 


०.०० 


४८.०० 


२१३ ब 


४८.०० 


०.०० 


४८.०० 


२५ 
२६ 


२१३ क 


४०.०० 


०.०० 


४०.०० 


२७ 


२१४ 


०.०० 


६५.०० 


६५.०० 


२८ 


२१५ 


१००.०० 


१०.०० 


११०.०० 


२१६ 


१२८.०५ 


६६६.०० 


२ ९ 
३० 


५३७.९ ५ 
२०.०० 


२१८ 


५०.०० 


७०.०० 


३१ 


२१ ९ 


११६.०० 


७३ ९ .०० 
३६.०० 


८५५.०० 
७६.०० 


३२ 


२२० अ 


४०.०० 


३३ 


२२० ब 


५०.०० 


४५.०० 


९ ५.०० 


३४ 


२२० क 


४३.७५ 


०.०० 


४३.७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८ , शके १९४० 


७ 


अनुसूची-एक - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


३५ 


२२० ड 


१०.०० 


४०.०० 


५०.०० 


३६ 


२२१ 


४१.८१ 


०.०० 


४१.८१ 


३७ 


२२२ 


१३०.०० 


३८.२५ 


१६८.२५ 


३८ 


२२३ 


८१.२ ९ 


०.०० 


८१.२ ९ 


एकूण . . 


२३६४.९ ८ 


२७५०.६१ 


५११५.५९ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: जिगांव प्रकल्प 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सामाजाला मिळणारे लाभ 


.. 


जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदयांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा 
होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे कोदरखेड ता . नांदुरा जुन्या गावठाणाचे पुनर्वसन हे दहीगांव नविन गावठाण येथे करण्यात येत आहे. 

अनुसूची-चार 
मा .विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांचेपत्र क्रमांक उपआ -पुनर्व- अका -कावि-१ ९०९-२०१७, दिनांक २६-१०-२०१७ अन्वये 
जिगांव प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ लागू होत 
असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना लागू करणे योग्य होणार नाही असे कळविण्यात आले आहे . 
टीप . - उक्त घरांच्या आराखड्याचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , 


बुलडाणा : 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ . 


बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि - ६३-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


.. 


.. 


याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी कडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ‘ उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१७-१८ , गांव गोविंदपूर, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० १० 


४ / ९ 
४/१० 


२ 


० ०८ 


३ 


३ पै . 


००४ 


४ 


२/५ 


० ०४ 


५ 


१/४ 


० १० 


एकूण . 


०३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


.. 


: निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता चेचरवाडी ते भातकुली रा. मा . ३० ९ रस्त्याच्या 

कामाकरीता. 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही - सबब माहिती निरंक 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च२०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 


: निरंक 


आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप. उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८६ . 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भू.सं.अ.का.- कावि- ६४-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 


अ .- एक -३ (३१६१ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी कडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ‘ उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०१७-१८ , गांव धामोरी, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


अ . 


क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२२४ 


० ०५ 


२ 


२१७/१ 


० ०५ 


३ 


२१५ 


००६ 


४ 


२४४ पै . 


० ०३ 


५ 


२२ ९ 


० ०३ 


६ 


२२५ 


० ०५ 


७ 


२२६ 


० ०५ 


८ 


२१४ 


० ०६ 


९ 


२०६/१ पै . 


००१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची-एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१० 


० ०१ 


११ 


० ०१ 


१२ 


0 ०१ 


१३ 


० ०१ 


१४ 


००१ 


१५ 


००१ 


१६ 


००१ 


१७ 


० ०२ 


१८ 


००१ 


१ ९ 


० ०१ 


२० 


२०६/१ पै . 
२०६/१ पै . 
२०६/१ पै . 
२०६/१ पै . 
२०६/१ पै . 
२०६/१ पै . 
२०६/२ 
२०६/३ , २०६/७ 
२०६/४ 
२०६/५ 
२०६/६ 
२०२/१ 
२०२/२ 
२०२/३ 
२०२/५ 
२०२/६ 
२०२/७ 
२०२/८ 
२०२/ ९ 
२०२/१० 
२०२/११ 


००१ 


२१ 


O 


२२ 


O 


२३ 


० ०१ 


२४ 


० ०१ 


२५ 


००१ 


२६ 


००१ 


२७ 


० ०१ 


२८ 


००१ 


२ ९ 


००१ 


३० 


००१ 


३१ 


००१ 


३२ 


००१ 


३३ 


००१ 


३४ 


२०२/१२ 
२०२/१३ 
२०२/१४ 
२०२/१५ 
२०२/१८ 
२०२/ १ ९ 
२०२/२० 


० ०१ 


३५ 


० ०२५ 


३६ 


००३ 


३७ 


O 


३८ 


२०७ 


० ०४ 


३ ९ 


२०८ 


० ००५ 


४० 


एकूण . 


० ८० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते भातकुली रा . मा . ३०९ रस्त्याच्या 
कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


:: निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 
अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि -६५-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलववार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


ज्याच्या 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याचादिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी कडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१७-१८ , गांव थेटखेडा , तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२०/२ 


० ०२ 


२ 


२०/१ 


O 


३ 


२१ 


० ०७ 


४ 


२२ 


. 


२३ 


० ०१ 


६ 


२४ 


O 


७ 


२५ 


0 ०५ 


एकूण 


० २३ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते भातकुली रा . मा . ३० ९ रस्त्याच्या 

कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे . 


अ .- एक -४ ( ३१६१) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प, क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . १८८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि - ६६-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलववार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील 

नमूद करावा ) 
त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी कडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०१७-१८, गांव जानेवाडी, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


८३ 


० ० ९ 


२ 


८४ 


O 


३ 


८६ 


o ole 


४ 


८७ 


O 


५ 


O 


६ 


८८ पै . 
८८ पै . 
९ ० 


. 


७ 


० ०१ 


८ 


९ १ 


० ०१ 


९ 


२ 


० ०१ 


१० 


० ००५ 


oeu 


११ 


० ०१ 


१२ 


४ पै . 
४ पै . 
४ पै . 


० ०१ 


१३ 


O 


१४ 


O 


१५ 


६ पै . 


० ००५ 


१६ 


६ पै . 


० ०१ 


१७ 


७ 


० ००५ 


१८ 


८ 


००७ 


१ ९ 


९ / १ 


० ०१ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२० 


१० 


००१ 


२१ 


१० पै . 


0 ००५ 


२२ 


१० पै . 


० ००५ 


२३ 


१० पै . 


० ०१ 


२४ 


११ पै . 


० ०१ 


२५ 


००२ 


११ पै . 
११ पै . 


२६ 


० ०४ 


२७ 


१२ 


०२ 


एकूण .. 


० ५५५० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते भातकुली रा . मा . ३०९ रस्त्याच्या 

कामाकरीता. 


.. 


सामाजिक मिळणारे लाभ : निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 
अधिका- याचे पदनाम 


.. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल. 


दिनांक २१ जानेवरी २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


१७ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८ ९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि - ७२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलववार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी कडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१७-१८ , गांव बल्लारखेडा, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे.आर 


१ 


१ 


० १ ९ 


२ 


२/१ पै . 


० २० 


अ .- एक -५ ( ३१६१) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


३ 


३/१ 


० ०८ 


४ 


० ०८ 


४/२ 
५/२ 


५ 


० ०३ 


६ 


५/१ 


० ० ९ 


७ 


६ 


० १२ 


एकूण 


० ७ ९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता चेचरवाडी ते भातकुली रा . मा . ३०९ रस्त्याच्या 

कामाकरीता . 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


.. 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे . 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 


: निरंक 


आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धाप्रकल्प , क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक २२ जानेवरी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ /फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


१ ९ 


ज्याच्या 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . १९ ० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का. - कावि -८७-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलववार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे.(विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी कडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१०-११, गांव बोरगांव तळणी, तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६७ 


२०५ 


२ 


६ ९ 


० ९ १ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


به 


६८ 


२५० 


४ 


६६ 


० ९ ५ 


७० 


० ९ ५ 


६ 


७१ 


० ८६ 


७ 


७२ 


० ९ ३ 


एकूण . 


९ १५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


वासनी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


.. 


: वासनी प्रकल्प बोरगांव तळणी नविन पुनर्वसन कामाकरीता. 

या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्षसिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जिवनमान 
उंचावणार आहे. शेतकत्यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प, क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


दिनांक २४ जानेवरी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


२१ 


ज्याच्या 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . १ ९ १ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि -१००-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमाणन्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे.(विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारीकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अपर वर्धा प्रकल्प, क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९-४७-२०१७-१८, गांव चेचरवाडी तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४ 


० ०७ 


२ 


५ 


० ११ 


अ .- एक -६ ( ३१६१) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


سه 


६ 


० १७ 


४ 


९ 


००५ 


१० 


० १३ 


६ 


११ 


० २२ 


७ 


१२ 


००७ 


८ 


१७० 


० ०२ 


९ 


१६८ 


१० 


११४ 


० ०३ 


११ 


११५ 


००१ 


१२ 


११५ 


० ०१ 


१३ 


११६ 


० ०२ 


१४ 


११७ 


० ०५ 


१५ 


११८ 


००७ 


१६ 


१२ ९ 


००७ 


१७ 


१३० 


० ०३ 


१८ 


१३१ 


0 ०२ 


१ ९ 


१३२ 


० ०५ 


२० 


१४० 


००७ 


२१ 


१४१ 


० १० 


एकूण . 


१४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते भातकुली रा . मा . ३० ९ रस्त्याच्या 

कामाकरीता. 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


२३ 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 


: निरंक 


आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प, क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता 
येईल . 


ज्याच्या 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ २ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र.अ.-भू. 

.सं.अ.का.- कावि- १०१-२०१९. 
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे माणन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारीकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) अपर वर्धाप्रकल्प, क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०१७-१८ , गांव गायवाडी , तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 


सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५ 


००२ 


२ 


६ 


० ०२ 


३ 


७ 


० ०७ 


४ 


८ 


० १३ 


५ 


९ 


० ०२ 


६ 


१० 


० ० ९ 


७ 


२४/१ 


८ 


२४/२ 


०२ 


९ 


२५ 


००३ 


१० 


२६ 


० ०४ 


११ 


२७ 


० ०८ 


१२ 


२८ 


००९ 


१३ 


२ ९ 


० ०३ 


१४ 


००१ 


३०/१ 
३०/२ 


१५ 


० ०२ 


एकूण 


०६४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


निम्न पेढी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता धामोरी ते भातकुली रा. मा . ३० ९ रस्त्याच्या 

कामाकरीता . 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्त्यामुळे संबंधित भूधारकांना वाहतुकीकरीता लाभ मिळणार आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ /फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


२५ 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 
अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


अमरावती : 


ओमप्रकाश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, 
अमरावती . 


दिनांक ३१ जोनेवारी २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . १९ ३. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्र . अ.का.-विभूसअ .( अवप्र )क्र . २- कावि - १८१-२०१९. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी पाक नदी प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र.अ .३४- अ -२, दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९-२०१५ मधील तरतुदीस 
अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत 
त्यांचे पत्र क्र . जा.क्र . २२०६- अपाविअ -रे.शा -भू.सं.- सरळ खरेदी-पाक न.प्र.-२०१८ , दिनांक २९ -०५-२०१८ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव १२-४७ 
२०१७-१८ , मौजा एरंडवाडी, ता . वरुड , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ०.हे. २१ आर. चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र . अ.का.प्र.अ. भूसंपादन- कावि-५२७-१८, दिनांक ०६-०६-२०१८ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०५-२०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन 
विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७प्र.क्र . १२- अ -२ , दिनांक २५-०१-२०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


अ .- एक -७ ( ३१६१ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता, 


- 


(१ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र . २ अमरावती 
तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे , 

अनुसूची ( एक ) 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे 


आणि 


अनुसूची ( दोन ) 
पाक नदी प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमि 
संपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलमे २६ ते 

३० 
च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची ( तीन ) 
संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीप्रद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीसपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 
( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 

विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 
( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकार्यालयात उपलब्ध आहे . 
( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , 

अमरावती यांचेकार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 


अनुसूची ( चार ) 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१७-१८ मौजा एरंडवाडी, तालुका वरूड , जिल्हा अमरावती पाक नदी 

प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 
मौजा गट / सर्व्हे क्र . भूधारणा प्रकार नमुदा ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र खरेदी करावयाचे क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


हे . आर. 


हे . आर . 


१ 


एरंडवाडी 


१०४ पै . 


भो . वर्ग १ 


० २१ 


० २१ 


एकूण 


० २१ 


० २१ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ ४ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 
क्र . अ.का.-विभूसंअ.( अवप्र)क्र . २- कावि-१८४-२०१९. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी पाक नदी प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र.अ.३४- अ-२, दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९-२०१५ मधील तरतुदीस 
अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत 
त्यांचे पत्र क्र . जा.क्र . २५७०- अपाविअ- रे.शा- भू.सं.- सरळ खरेदी -पाक न.प्र .- २०१८ , दिनांक ०३-०७-२०१८ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव १४-४७ 
२०१७-१८, मौजा खडका , ता . वरुड , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ०.हे. ५० आर. चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


२७ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र . अ.का.प्र.अ. भूसंपादन -कावि-६२१-१८ , दिनांक १२-०७-२०१८ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०५-२०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन 
विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७प्र.क्र . १२- अ -२ , दिनांक २५-०१-२०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 

( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ अमरावती 
तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे , 

अनुसूची ( एक ) 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे 


. 


आणि 


अनुसूची ( दोन ) 
पाक नदी प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमि 
संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० 
च्या शेडयुल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची ( तीन ) 
संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीप्रद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीसपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 
( २) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे 

विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 
( ३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकार्यालयात उपलब्ध आहे . 
( ४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चिम करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखडयाची प्रत कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , 

अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे. 

अनुसूची ( चार ) 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०१७-१८ मौजा खडका, तालुका वरूड , जिल्हा अमरावती पाक नदी 

प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील 
मौजा गट / सर्व्हे क्र . भूधारणा प्रकार 

नमुदा ७/१२ 

प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र खरेदी करावयाचे क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 

हे . आर . 
१४३ भो . वर्ग १ 

जिरायत 

-०२२ 
पो . ख . - ०.७० 


अ . क्र . 


हे . आर . 
० ५० 


१ 


खडका 


एकूण 


० ९ २ 


० ५० 


अमरावती : 
दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ . 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र .२, अमरावती 


तथा 


सदस्य सचिव 
जिल्हास्तरीय समिती, 

अमरावती . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ ५ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्र . मं.अ.- उपजिभूसं - लसिकामे - कावि - ५७-२०१९. 

मा . जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे कलम १९ प्रसिद्धी पत्र क्रमांक - प्र.अ.- भूसं .- अका- कावि -९६८-२०१८, दिनांक १७-११-२०१८ अन्वये 
कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचा आदेश क्रमांक प्र.अ. 
भू.सं - अका - कावि -९६८-२०१८ दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ नुसार कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग- एक अमरावती विभागीय 
पुरवणी दिनांक डिसेंबर ६-१२, २०१८ रोजी पृष्ठ ४ ते ५, अ.क्र . १६४२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 
भू.सं.प्र.क्र . ०२-४७-२०१५-१६, मौजा ढेंगाळा, ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


सर्वे नं . 


क्षेत्र 


सर्व्हे नं . 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . 


आर 


आर 


. 


१७/१ पैकी 


० २७ 


१७/३ पैकी 


० २७ 


. 


संपादनाचे प्रयोजन : -निम्न साखळी बृहत लघु प्रकल्पाच्या कामाकरीता. 


अमरावती : 
दिनांक ४ फेब्रुवारी , २०१९ . 


भिकाजी घुगे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
लघुसिंचन कामे , अमरावती 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा . अ. क्र . १९ ६ . 

शुद्धीपत्र 
क्र . कावि - भूसंपादन - इवद -३०१-२०१९. 

या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक कावि -भूसंपादन- इवद .-१७१-२०१९ , दिनांक १ ९-१-२०१९, अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३२-२००८ 
२००९ -मौजे पातोंडा, ता . नांदुरा , यामधील कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -एक अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक 
जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६ , २०१९ रोजी पृष्ठ १ ते ११, अनुक्रमांक ३७ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
त्यात मी खालील प्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ . क्र . ११६ 


अ . क्र . १६२ 


अ . क्र . २७७ 


घर क्रमांक ११५ 


अ . क्र . २७७ 


घर क्रमांक अ . क्र . ११५ 


बुलडाणा : 


ललीतकुमार वराडे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
इमारत व दळणवळण , 

बुलडाणा. 


दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १ ९४० 


२ ९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ ७ . 

सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
जमीन एकत्रिकरण योजनेचा उद्देश घोषीत करण्याबाबत प्रारंभिक अधिसूचना 


क्रमांक - कावि- कलि - नवनगरे -३०-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस - २०१६-प्र.क्र .- २५१-रस्ते -८ , दिनांक ५ जुलै २०१६ 
अन्वये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये ( यात यापुढे याचा उल्लेख “ अधिनियम ” असा केला आहे.) जमीन एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत ( यापुढेजिचा 
उल्लेख “ योजना ” असा केला आहे.) नविन नगराचा विकास करण्याचे घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस 
२६१७-प्र.क्र . ५३-२०१७ ( अ)-नवि -३० , दिनांक ५ जून , २०१७ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नवनगर ( कृषी समृद्धी केंद्र) म्हणुन घोषित केले 


आहे : 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , मर्यादित यास या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ११३ अन्वये “ नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणुन घोषित केले आहे 


% 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने , या नियमाच्या कलम १ ९- फ पोट- कलम ( २) अन्वये योजनेअंतर्गत नवीन नगरांचा विकास करणे यासाठी 
स्वतःहून क्षेत्र निश्चित केले आहे 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम १९- फ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये या योजनेअंतर्गत नवनगरासाठी ( कृषी 
समृद्धीकेंद्र) त्यांच्या जमिनीचा समावेश करण्याकरीता जमीनधारकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींना नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर 
केले आहेत 


% 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम १९ -फ च्या पोट-कलम (४ ) अन्वये नवनगरासाठी ( कृषी समृद्धीकेंद्र) निश्चित 
केलेल्या क्षेत्राकरीता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम अधिका - याकडे पाठविला आहे 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमान्वये योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे सक्षम प्राधिका-याला विनंती केली 


आहे ; 


त्याअर्थी, आता , 


या अधिनियमाच्या कलम १९- ग च्या पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर 
सर्व अधिकाराचा वापर करून सक्षम प्राधिकारी याद्वारे अनुसूची-तीन मध्ये संक्षिप्तपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेअंतर्गत , अनुसूची-दोन मध्ये विनिर्दीष्ट 
केलेल्या प्रयोजनासाठी, अनुसूची-एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचीत करण्याच्या योजनेचा उद्देश घोषित करीत आहे ; आणि 


( एक ) ज्यांच्या जमिनीचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे त्या जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबधीत व्यक्तीकडून ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी नमुना-४ मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्या समोर 
उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; आणि 


( दोन ) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीन मालकांच्या व हितसंबधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरीता ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग प्राधिकरण वेळोवेही वाढवुन देईल अशा कालावधी मध्ये सक्षम प्राधिकारी 
नमुना-५ मध्ये हमी- नि - शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्या समोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; 


जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधीत व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही . 


योजनेअंतर्गत नवीन नगरांचा ( कृषी समृद्धी केंद्र ) विकास करणे यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत महामार्ग 
प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत जमीन मालकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे 
आणि तसेच या प्राधिकरणांच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे . 


अ .- एक -८ ( ३१६१) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींची 
किंवा सुचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणा- यांना त्यांच्या हरकतीच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री पुरावा 
सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकीलामार्फत किंवा कोणत्याही कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 


अनुसूची-एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


गावाचे नाव 


तालुका 


क्षेत्र 


हे . आर 


भूमापन क्र ./ 
गट क्रमांक 

( ३ ) 


३४ 


३२२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


३५ 


४६६ 


३६ 


४७५ 


सावरगाव माळ सिंदखेड राजा 


१ 


५५६ 


३७ 


८ ०५ 


२ 


३०० 


३८ 


२६७ 


३ 


२ ८६ 


३ ९ 


२५२ 


४ 


२८१ 


४० 


१८२ 


३०४ 


४१ 


१८९ 


६ 


०६१ 


४२ 


४१६ 


७ 


२ ५ ९ 


४३ 


२६७ 


८ 


२४३ 


४४ 


२७० 


९ 


२७३ 


४५ 


५६६ 


१० 


४ ४८ 


४६ 


७ ८५ 


११ 


३८० 


४७ 


८३० 


१२ 


१० २० 


४८ 


३६२ 


१३ 


७३९ 


४ ९ 


१६ ९ 


१४ 


११९ 


५० 


१६ ९ 


१५ 


१८७ 


५१ 


० ८७ 


१६ 


१० ४१ 


५२ 


० ८० 


१७ 


१२ ३३ 


५३ 


७ ९ ३ 


१८ 


१२ ३० 


५४ 


१७८ 


१ ९ 


१६४ 


४४२ 


२० 


१७१ 


५६ 


२८८ 


२१ 


४ १० 


५७ 


१ १७ 


२२ 


४६४ 


५८ 


०३१ 


२३ 


६१५ 


५ ९ 


० १८ 


२४ 


१० १२ 


६० 


०२० 


२५ 


१० १२ 


६१ 


००७ 


२६ 


१० १० 


६२ 


० ५ ९ 


२७ 


० ९ १ 


६३ 


० १७ 


२८ 


१५ ५८ 


६४ 


० १७ 


२ ९ 


३३६ 


६५ 


१०४ 


३० 


३३ ९ 


६६ 


० ९९ 


३१ 


७०० 


६७ 


१८६ 


३२ 


२०१ 


६८ 


०३५ 


३३ 


२०२ 


६ ९ 


००९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय 


पुरवणी, 


शके १ ९ ४० 
फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , 


३१ 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


७० 


० ०७ 


१० ९ 


९ ०३ 


७१ 


१०५ 


११० 


८८५ 


७२ 


० ३४ 


१११ 


७ ७८ 


७३ 


० २१ 


११२ 


४४५ 


७४ 


० २६ 


११३ 


९९ १ 


७५ 


० २६ 


११४ 


६२५ 


७६ 


२४५ 


११५ 


२६६ 


७७ 


१५३ 


११६ 


४ ९ ३ 


७८ 


१४७ 


११७ 


० ५८ 


७ ९ 


७ १० 


११८ 


३ १ ९ 


८० 


३२१ 


११ ९ 


५२२ 


८१ 


२ ९ ६ 


१२० 


२७० 


८२ 


३७० 


१२१ 


७ ५२ 


८३ 


५ ८६ 


१२२ 


६४ ९ 


८४ 


३०४ 


१२३ 


३१२ 


८५ 


३६२ 


१२४ 


७०० 


८६ 


३३३ 


१२५ 


९ ८१ 


८७ 


३३४ 


१२६ 


३ ९ ६ 


८८ 


२१७ 


१२७ 


१ ९ ७ 


८ ९ 


१३० 


१२८ 


२०२ 


९ ० 


१४२ 


१२९ 


३ ९ ७ 


९ १ 


१४१ 


१३० 


९ ७३ 


९ २ 


२८० 


१३१ 


६३८ 


९ ३ 


०७४ 


१३२ 


३२४ 


९ ४ 


०७१ 


१३३ 


२२९ 


९ ५ 


१०३ 


१३४ 


१२१ 


९ ६ 


० ८६ 


१३५ 


१३८ 


९ ७ 


००७ 


१३६ 


० ५८ 


९ ८ 


१५१ 


१३७ 


०६४ 


९९ 


० ७७ 


१३८ 


० २७ 


१०० 


३६१ 


१३ ९ 


० २५ 


१०१ 


२७३ 


१४० 


० ७३ 


१०२ 


० ९ २ 


१४१ 


० ० ९ 


१०३ 


१८८ 


१४२ 


० ३७ 


१०४ 


२५९ 


१४३ 


० १५ 


१०५ 


१० ४८ 


१४४ 


० ११ 


१०६ 


५ ७१ 


१४५ 


००८ 


१०७ 


७८३ 


१४६ 


० ०७ 


१०८ 


८८९ 


१४७ 


० ०७ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१४८ 


००४ 


१८८ 


६४ ८० 


१४ ९ 


१८ ९ 


० ८० 


१५० 


०३४ 


१ ९ ० 


२०० 


१५१ 


२ ९ २ 


१ ९ १ 


१२ ४२ 


१५२ 


१४२ 


१ ९ २ 


११ ९ २ 


१५३ 


१३१ 


१ ९ ३ 


८० ९ ५ 


१५४ 


१४८ 


१ ९ ४ 


१० २ ९ 


१५५ 


१५३ 


१ ९ ५ 


८ ९ ० 


१५६ 


१२५ 


१ ९ ६ 


२३० 


१५७ 


४७७ 


१ ९ ७ 


१३० 


१५८ 


० ३८ 


१ ९ ८ 


१ ११ 


१५ ९ 


२०७ 


१ ९९ 


१ १८ 


१६० 


५ ४८ 


२०० 


१४ १४ 


१६१ 


१७२ 


२०१ 


४६१ 


१६२ 


० ४० 


२०२ 


७६७ 


१६३ 


५४५ 


२०३ 


४ ८४ 


१६४ 


५ ९ १ 


गोळेगाव 


देऊळगाव राजा 


१ 


३८२ 


१६५ 


१७१ 


२ 


० २४ 


१६६ 


११९ 


३ 


० २४ 


१६७ 


० २१ 


४ 


० २३ 


१६८ 


० १ ९ 


० ५४ 


१६ ९ 


१४ ४७ 


६ 


० ८० 


१७० 


७ ८७ 


७ 


० ९ ३ 


१७१ 


०७४ 


८ 


० ०४ 


१७२ 


४५६ 


१७९ 


१७३ 


७५४ 


१० 


००१ 


१७४ 


१४०६ 


११ 


६११ 


१७५ 


१२४ 


१२ 


०४९ 


१७६ 


२ ०८ 


१३ 


१४८ 


१७७ 


१२ ९ ६ 


१४ 


१७५ 


१७८ 


७०७ 


१५ 


२४३ 


१७ ९ 


६७३ 


१६ 


० ७ ९ 


१८० 


१ ९९ 


१७ 


० ९ २ 


१८१ 


१ ९ ४ 


१८ 


१३९ 


१८२ 


०४६ 


१ ९ 


० ६० 


१८३ 


६०३ 


२० 


० १७ 


१८४ 


१३४ 


२१ 


० १३ 


१८५ 


१३१ 


२२ 


० २२ 


१८६ 


१५ ०४ 


२३ 


०७३ 


१८७ 


१४ ७ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१-२७, २०१९/ फाल्गुन २-८, शके १ ९४० 


३३ 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२४ 


० ५ ९ 


६४ 


०३५ 


२५ 


० ०४ 


६५ 


० ७५ 


२६ 


९ ५० 


६६ 


० ७४ 


२७ 


० १० 


६७ 


० ७ ९ 


२८ 


० ५० 


६८ 


० ५० 


२ ९ 


० ७८ 


६ ९ 


० ४१ 


३० 


० ७ ९ 


७० 


० २३ 


३१ 


० ३० 


७१ 


१६२ 


३२ 


० ४८ 


७२ 


० ५५ 


३३ 


० ४१ 


७३ 


०३८ 


३४ 


०३३ 


७४ 


०३५ 


३५ 


७५ 


० २६ 


३६ 


O 


७६ 


० ८६ 


३७ 


० १२ 


७७ 


०४८ 


३८ 


0 ० ९ 


७८ 


० २८ 


३ ९ 


००८ 


७ ९ 


० २६ 


४० 


० १० 


८० 


१०० 


४१ 


० १० 


८१ 


० ०५ 


४२ 


० ४३ 


८२ 


०६६ 


४३ 


००३ 


८३ 


०६१ 


४४ 


१५६ 


८४ 


० ६२ 


४५ 


० २२ 


८५ 


० ६ ९ 


४६ 


० २७ 


८६ 


१४६ 


४७ 


० २५ 


८७ 


० १० 


४८ 


०३२ 


८८ 


१४४ 


४ ९ 


० २२ 


८ ९ 


३१९ 


५० 


१०६ 


९ ० 


१०६ 


५१ 


o ole 


९ १ 


० १२ 


५२ 


१७१ 


९ २ 


१०५ 


५३ 


२०० 


९ ३ 


१ १४ 


५४ 


१५७ 


९ ४ 


४ २७ 


५५ 


१७३ 


९ ५ 


० २५ 


५६ 


११३ 


९ ६ 


० ४६ 


५७ 


१४८ 


९ ७ 


० २ ९ 


५८ 


३६८ 


९ ८ 


० २४ 


५ ९ 


१३४ 


९९ 


० ९ ६ 


६० 


२ १७ 


१०० 


० ९ १ 


६१ 


० ४३ 


१०१ 


० ५५ 


६२ 


००५ 


१०२ 


१३२ 


६३ 


१८१ 


अ .- एक -९ ( ३१६१) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१०३ 


०३२ 


१४२ 


१३१ 


१०४ 


१३७ 


१४३ 


२०९ 


१०५ 


२८४ 


१४४ 


२०२ 


१०६ 


३२४ 


१४५ 


३४० 


१०७ 


१७९ 


१४६ 


३५९ 


१०८ 


६ ७१ 


१४७ 


२६७ 


१० ९ 


१ १० 


१४८ 


२८० 


११० 


२०१ 


१४ ९ 


० ०५ 


१११ 


४६ ९ 


१५० 


२७६ 


११२ 


० ९ १ 


१५१ 


२ ७५ 


११३ 


० ९ ८ 


१५२ 


० ८१ 


११४ 


० १४ 


१५३ 


० १४ 


११५ 


१ ९ ७ 


१५४ 


० १३ 


११६ 


२४३ 


१५५ 


१७५ 


११७ 


० ५३ 


१५६ 


० ९ ४ 


११८ 


५ ९ २ 


१५७ 


० ६ ९ 


११ ९ 


१ ८ ९ 


१५८ 


१८८ 


१२० 


१५८ 


१५ ९ 


० ०३ 


१२१ 


०६८ 


१६० 


१५० 


१२२ 


१ १८ 


१६१ 


१२२ 


१२३ 


३१९ 


१६२ 


१२६ 


१२४ 


१५३ 


१६३ 


०६५ 


१२५ 


३०४ 


१६४ 


०६४ 


१२६ 


३१४ 


१६५ 


० ८३ 


१२७ 


१६७ 


१६६ 


३२८ 


१२८ 


७५१ 


१६७ 


२३५ 


१२ ९ 


१३५ 


१६८ 


१८४ 


१३० 


० १ ९ 


१६ ९ 


०३४ 


१३१ 


११२ 


१७० 


०३७ 


१३२ 


२४८ 


१७१ 


० २५ 


१३३ 


०३२ 


१७२ 


० २६ 


१३४ 


० ९ ८ 


१७३ 


० ४८ 


१३५ 


० ५४ 


१७४ 


४ १३ 


० ८५ 


१७५ 


०४२ 


१३६ 
१३७ 


३०८ 


१७६ 


० ६२ 


१३८ 


० ९ ५ 


१७७ 


० ९ ० 


१३ ९ 


० ९ ० 


१७८ 


१४३ 


१४० 


१७४ 


१७ ९ 


१३५ 


१४१ 


३८ ९ 


१८० 


१२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय 


पुरवणी, 


फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , 


शके १ ९ ४० 


३५ 


अनुसूची-एक - चालू 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( 9 ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१८१ 


१५० 


२२० 


२६० 


१८२ 


१०३ 


२२१ 


११३ 


१८३ 


१४५ 


२२२ 


३ १४ 


१८४ 


१ ७२ 


२२३ 


२३५ 


१८५ 


१५७ 


२२४ 


१२५ 


१८६ 


१०७ 


२२५ 


१ ९९ 


१८७ 


३०६ 


२२६ 


० १३ 


१८८ 


११५ 


२२७ 


६७४ 


१८ ९ 


० ५४ 


२२८ 


१८५ 


१ ९ ० 


२०५ 


२२ ९ 


१६८ 


१ ९ १ 


२३८ 


२३० 


० २७ 


१ ९ २ 


१ ९ ७ 


२३१ 


४ २ ९ 


१ ९ ३ 


१४७ 


२३२ 


१०० 


१ ९ ४ 


० ९ ४ 


२३३ 


१०१ 


१ ९ ५ 


0 ०४ 


२३४ 


१०० 


१ ९ ६ 


० १० 


२३५ 


२ ४८ 


१ ९ ७ 


१३१ 


२३६ 


० १२ 


१ ९ ८ 


११५ 


२३७ 


० १३ 


१९९ 


४६८ 


२३८ 


० ११ 


२०० 


१ ५२ 


२३ ९ 


११६ 


२०१ 


१५२ 


२४० 


० ९ ३ 


२०२ 


१७४ 


२४१ 


० ९ २ 


२०३ 


१ ९ ८ 


२४२ 


२५० 


२०४ 


१०० 


२४३ 


१५३ 


२०५ 


१०२ 


२४४ 


० ५७ 


२०६ 


२४४ 


२४५ 


०३६ 


२०७ 


२७८ 


२४६ 


० १० 


२०८ 


२ २४ 


२४७ 


१७६ 


२० ९ 


२८९ 


२४८ 


२७३ 


२१० 


१४९ 


२४ ९ 


० १८ 


२११ 


१८२ 


२५० 


२२४ 


२१२ 


२६५ 


२५१ 


० ५७ 


२१३ 


१४६ 


२५२ 


० ८० 


२१४ 


१४८ 


१४२ 


२५३ 
२५४ 


२१५ 


१८६ 


३०४ 


२१६ 


० ५५ 


२५५ 


३६० 


२१७ 


१ ९ १ 


२५६ 


४ २२ 


२१८ 


0 ५६ 


२५७ 


३०७ 


२१९ 


१८५ 


२५८ 


३०६ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८, शके १९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२५ ९ 


४६७ 


२ ९ ८ 


२ ४८ 


२६० 


१६० 


२ ९९ 


२५० 


२६१ 


१४० 


३०० 


२१२ 


२६२ 


१ ९ ३ 


३०१ 


१८५ 


२६३ 


१२६ 


३०२ 


००६ 


२६४ 


० १७ 


३०३ 


१५६ 


० ४३ 


३०४ 


० १४ 


२६५ 
२६६ 


० ७६ 


३०५ 


३२७ 


२६७ 


० ४७ 


३०६ 


०६६ 


२६८ 


० ८६ 


३०७ 


१२१ 


२६ ९ 


१६४ 


३०८ 


० ८७ 


२७० 


३ ५७ 


३० ९ 


२२७ 


२७१ 


०४९ 


३१० 


१ १७ 


२७२ 


० ७ ९ 


३११ 


१ १७ 


२७३ 


१३२ 


३१२ 


१३१ 


२७४ 


१ ५ ९ 


३१३ 


४५२ 


२७५ 


८०४ 


३१४ 


१४१ 


२७६ 


१ ९ १ 


३१५ 


० ८६ 


२७७ 


० ६५ 


३१६ 


२०३ 


२७८ 


१ ९ १ 


३१७ 


१२२ 


२७ ९ 


०६६ 


३१८ 


१६६ 


२८० 


० ८० 


३१ ९ 


० ९ ० 


२८१ 


१५ ८४ 


३२० 


० ८४ 


२८२ 


१३९ 


३२१ 


० ४३ 


२८३ 


० २४ 


३२२ 


० ५३ 


२८४ 


०७३ 


३२३ 


२६१ 


२८५ 


२५४ 


३२४ 


० ८५ 


२८६ 


२४३ 


३२५ 


४ १७ 


२८७ 


४०२ 


३२६ 


९ ०० 


२८८ 


२ ७८ 


३२७ 


४२५ 


२८ ९ 


२ २८ 


३२८ 


४६३ 


२ ९ ० 


२२४ 


३२ ९ 


०६७ 


२ ९ १ 


५४२ 


३३० 


३७७ 


२ ९ २ 


१६२ 


३३१ 


२८५ 


२ ९ ३ 


१५९ 


३३२ 


१३९ 


२ ९ ४ 


५ १८ 


३३३ 


१०१ 


२ ९ ५ 


२ ८६ 


३३४ 


१०७ 


२ ९ ६ 


२ ९ ० 


३३५ 


० १७ 


२ ९ ७ 


२ ९ ० 


३३६ 


० १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय 


पुरवणी, 


शके १ ९ ४० 
फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , 


३७ 


अनुसूची-एक - चालू 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( 9 ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


३३७ 


० २५ 


२६ 


० २२ 


३३८ 


० ४० 


२७ 


० २२ 


३३ ९ 


० २ ९ 


२८ 


० ४४ 


३४० 


१३१ 


२ ९ 


०४६ 


३४१ 


०३६ 


३० 


० ४६ 


३४२ 


१३१ 


३१ 


० ८७ 


३४३ 


० ३७ 


३२ 


० ८६ 


३४४ 


० ८५ 


३३ 


१३९ 


३४५ 


० ८६ 


३४ 


०४९ 


३४६ 


३०९ 


३५ 


०६६ 


३४७ 


१०५ 


३६ 


१ १७ 


३४८ 


१३९ 


३७ 


१ १० 


३४ ९ 


० ४ ९ 


३८ 


० २० 


निमखेड 


३ ९ 


० ७७ 


१ 


२२५ 


४० 


१२३ 


२ 


१५३ 


४१ 


० ३८ 


३ 


१५८ 


४२ 


०६१ 


४ 


० ७३ 


४३ 


०६१ 


० ७७ 


४४ 


१४१ 


६ 


० ३८ 


४५ 


२२६ 


७ 


० ७ ९ 


४६ 


११६ 


८ 


० ३८ 


४७ 


० ८६ 


९ 


०६३ 


४८ 


१४ ९ 


१० 


० २० 


४ ९ 


३ ९ ० 


११ 


० २० 


५० 


१०६ 


१२ 


० २० 


५१ 


१०१ 


१३ 


० ३५ 


५२ 


१०१ 


१४ 


० २६ 


५३ 


२ १७ 


१५ 


० २० 


५४ 


२ ९ १ 


१६ 


० २० 


५५ 


०८१ 


१७ 


७ ७१ 


५६ 


१०६ 


१८ 


० ७७ 


५७ 


० ८१ 


१ ९ 


२२८ 


५८ 


० ८१ 


२० 


२२८ 


५ ९ 


१८२ 


२१ 


०७२ 


६० 


२२८ 


२२ 


० ६४ 


६१ 


८ १७ 


२३ 


० ९ ५ 


६२ 


६८५ 


२४ 


० ९ ५ 


६३ 


२२६ 


२५ 


१६७ 


६४ 


२८ ९ 


अ .- एक -१० ( ३१६१). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ /फाल्गुन २-८ , शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


६५ 


५७६ 


१०४ 


२५७ 


६६ 


५७७ 


१०५ 


१३ १८ 


६७ 


१२१ 


१०६ 


६६४ 


६८ 


४०१ 


१०७ 


१६५ 


६ ९ 


५ ९ ० 


१०८ 


३४१ 


७० 


० ९ ६ 


१० ९ 


२८४ 


७१ 


२६९ 


११० 


३४४ 


७२ 


३६५ 


१११ 


३४४ 


७३ 


४०५ 


११२ 


३४३ 


७४ 


१८२ 


११३ 


१२० 


७५ 


१४३ 


११४ 


१७३ 


७६ 


१४८ 


११५ 


० ९ ० 


७७ 


१७२ 


११६ 


० ९ ० 


७८ 


१७२ 


११७ 


० ९ ० 


७ ९ 


२५६ 


११८ 


१२० 


८० 


५६४ 


११ ९ 


२४० 


८१ 


५६३ 


१२० 


१२४ 


८२ 


१ ७८ 


१२१ 


३८६ 


८३ 


११० 


१२२ 


४ ९ १ 


८४ 


२८२ 


१२३ 


२६९ 


८५ 


०६० 


१२४ 


६२६ 


८६ 


१२१ 


१२५ 


३३४ 


८७ 


० ८६ 


१२६ 


४ ०७ 


८८ 


० ८१ 


१२७ 


५ १२ 


८ ९ 


१६२ 


१२८ 


४ ८६ 


९ ० 


०६९ 


१२ ९ 


२ ९ २ 


९ १ 


० ७३ 


१३० 


२ ९ २ 


९ २ 


३०० 


१३१ 


२२५ 


९ ३ 


२३३ 


१३२ 


५ ७४ 


९ ४ 


२३३ 


१३३ 


०३० 


९ ५ 


४६५ 


१३४ 


०३० 


९ ६ 


९ ५२ 


१३५ 


०६० 


९ ७ 


७४३ 


१३६ 


०६० 


९ ८ 


१४० 


१३७ 


० ८७ 


९९ 


२५३ 


१३८ 


० ८७ 


१०० 


२५३ 


१३ ९ 


१२० 


१०१ 


५०५ 


१४० 


०६० 


१०२ 


५१५ 


१४१ 


१८० 


१०३ 


२५७ 


१४२ 


१८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय 


पुरवणी, 


शके १ ९ ४० 
फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ / फाल्गुन २-८ , 


३ ९ 


अनुसूची- एक - चालू 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१४३ 


१८१ 


१८० 


२ ९ ४ 


१४४ 


०६० 


१८१ 


३३८ 


१४५ 


१२० 


१८२ 


२ ९ ४ 


१४६ 


१८० 


१८३ 


२ ९ ४ 


१४७ 


२२२ 


१८४ 


१३१० 


१४८ 


० ८१ 


१८५ 


८ ८० 


१४ ९ 


१४७ 


१८६ 


० ८३ 


१५० 


० ५० 


१८७ 


९ ०५ 


१५१ 


१८२ 


१८८ 


१२० 


१५२ 


१२६ 


१८ ९ 


९ ७२ 


१५३ 


१२६ 


१ ९ ० 


२२२ 


१५४ 


२५५ 


१ ९ १ 


२६१ 


१५५ 


० ६० 


१ ९ २ 


३१० 


१५६ 


० ३० 


१ ९ ३ 


१२१ 


१५७ 


O 


१ ९ ४ 


१२० 


१५८ 


० ६० 


१ ९ ५ 


२ ९ २ 


१५ ९ 


० ६० 


१ ९ ६ 


१५७ 


१६० 


१२० 


१ ९ ७ 


१५७ 


१६१ 


० ६० 


१ ९ ८ 


३५० 


१६२ 


२२४ 


१९९ 


३४४ 


४३९ 


२०० 


१ ५४ 


१६३ 
१६४ 


३ १४ 


२०१ 


२०६ 


१६५ 


२४३ 


२०२ 


२५६ 


१६६ 


११८ 


२०३ 


२ ९ ८ 


१६७ 


१४४ 


१६८ 


२४८ 


१६ ९ 


२०१ 


अनुसूची - दोन 
प्रयोजन : नवनगर ( कृषी समृद्धी केंद्र) विकसित करणे . 


१७० 


२२८ 


१७१ 


२४ ५० 


१७२ 


१ ५२ 


१७३ 


२४३ 


अनुसूची - तीन 
जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
शासन निर्णय क्र . खाक्षेस — २०१६- प्र.क्र . २५१- रस्ते -८ , 
दिनांक ०५ जुलै , २०१६ व दिनांक ०४ जानेवारी , २०१७ नुसार . 


१७४ 


२०२ 


१७५ 


२०२ 


१७६ 


७२३ 


१७७ 


१० ७० 


विवेक विठ्ठल काळे , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, सिंदखेड राजा. 


१७८ 


४ ८६ 


सिंदखेड राजा : 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ . 


१७ ९ 


४८५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


